महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः क्र.कअनि - १११८/प्र.क्र. १३५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ- सा.प्र.वि. शा.आ.क्र. कअप १२१७/प्र.क्र.११९/१४ ब, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
आदेशा 


मा.मुख्यमंत्री सचिवालय येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या श्रीमती शिल्पा नातू, सहायक कक्ष 
अधिकारी यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये तदर्थ स्वरूपात कक्ष अधिकारी पदावर प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र 
बढती (पदोन्नती) देण्यात आली असून त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक ०७.०८.२०१८ रोजी समाप्त 
झालेला आहे. 


श्रीमती शिल्पा नातू, कक्ष अधिकारी यांच्या मा.मुख्यमंत्री सचिवाळयातील प्रपत्र बढतीस या आदेशान्वये 
दिनांक ०७.०८.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२९१६३५४४३२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


निवडनस्ती. 


oC 


Gajanan ee 
Bhimrao Gurav siesta 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती शिल्पा नातू, कक्ष अधिकारी, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय. 
प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२) सह सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
३) अवर सचिव (आस्था), मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) 


